सन 2029-22 या आर्थिक वर्षामध्ये राज्य ई-गव्हर्नन्स 
कार्यक्रमांतर्गत वितरीत निधीच्या बाब निहाय 
पुनर्वितरणास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. STS -०६२१/प्र.क्र. ९३/१४-अञ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - ३१ जानेवारी, २०२२ 


संदर्भ :-१) कृषि व पदुम विभागाचा शा.नि.क्र. STS -०६२१/प्र.क्र. ९३/१४-अ, 
दिनांक ०८ जुले, २०२१. 
२) आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र. कुआ/संप्र/ई-गव्हर्नन्स/१८९०/२०२२, 
दिनांक १८ जानेवारी, २०२२. 
प्रस्तावना :- 
कृषि व पदुम विभागाचे (खुद्द), मंत्रालय तसेच कृषि आयुक्तालय व अखत्यारितील कार्यालयांचे 
संगणकीयदृष्ट्या बळकटीकरण व्हावे यासाठी राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ही योजना राबविण्यात येते. सदर 
योजनेंतर्गत कृषि आयुक्तालय स्तरावरील माहिती तंत्रज्ञानविषयक विविध बाबींवरील खर्चासाठी सन 2029-22 या 
वित्तीय वर्षामध्ये रु. ९९१ लाख निधी संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे तथापि, 
कृषि आयुक्‍तालयाकडून संदर्भ क्र. २ अन्वये प्राप्त प्रस्तावात कार्यक्रमांतर्गत निधीचे बाबनिहाय मागणीमध्ये बदल 
झाला असल्याने काही बाबींचा अखर्चित राहणारा निधी बाब बदलाव्दारे कार्यक्रमांतर्गत निधीची आवश्यकता 
असणाऱ्या अन्य घटकांना उपलब्ध करुन देण्याची विनंती आयुक्त (कृषि) यांनी केली आहे. सदर कार्यक्रमांतर्गत बाब 
निहाय वितरीत निधीचे पुनर्वितरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


१. राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षामध्ये कृषि आयुक्तालय व अखत्यारितील 
कार्यलयांकरिता आयुक्तालय स्तरावर बाब निहाय वितरीत केलेल्या रु.९९१ लाख निधीपैकी रु.५८५.१६ लाख 
निधीचे पुढीलप्रमाणे बाब निहाय पुनर्वितरण मंजूर करण्यात येत आहे:- 


(रु. लाखात) 
अ.क्र बाब मुळ निधी वितरण | बाब बदलाद्दारे 

निधीचे सुधारित 

पुनर्वितरण 
शी कृषि विभाग अंतर्गत कार्यरत सात अँप्लीकेशन्स (कृषि १८०.२८ २२२.६२ 


विभागाचे संकेतस्थळ, महाकृषी, क्रॉपसॅप, क्रॉपवॉच, ई- 
सॉईल ३.०, ई-ठिबक, महारेन) व्यवस्थापनासाठी महा 
आयटी मुंबई यांना आगाऊ सेवाशुल्क अदा करणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह -०६२१/प्र.क्र. ९३/१४-ओ 


बाब 


मुळ निधी वितरण 


बाब बदला 
निधीचे सुधारित 
पुनर्वितरण 


सॉफ्टवेअर विकास अंतर्गत e-parwana संगणक प्रणाली 
विकसन अंतर्गत होस्टिंग करिता आवश्‍यक सेवाशुल्क महा 
आयटी मुंबई यांना अदा करणे. 


२.५७ 


३.०४ 


महा-अँग्रीटेक प्रकल्पांतर्गत सन २०२१-२२ मधील प्रकल्प 
व्यवस्थापन अंतर्गत अँग्रीआयटी Yo मधील तांत्रिक 
मनुष्यबळ चे आगाऊ सेवाशुल्क महा आयटी मुंबई यांना अदा 
करणे 


२२४.२१ 


महा-अँग्रीटेक प्रकल्पांतर्गत जिओ पोर्टल, मोबाइल 
अप्लीकेशन, अन्य प्रणाळीसोबत इंटिग्रेशन करणेबाबत 
सेवाशुल्क महा आयटी मुंबई यांना अदा करणे 


34.33 


4 


महा-अँग्रीटेक प्रकल्प अंतर्गत सन 2029-22 मधील 
क्लाऊड इन्फ्रास्ट्रक्चर साठी सेवाशुल्क अदा करणे 


१३६.२० 


हार्डवेअर AMC/FMS (संगणक, प्रिंटर, Wax, युपीएस, 
टोल फ्री व्यवस्था, हार्डवेअरची देखभाल व दुरूस्ती) व 
मनुष्यबळ व्यवस्थापन करिता आगाऊ सेवाशुल्क महा- 
आयटी मुंबई यांना अदा करणे 


५२.०० 


८२.१७ 


हार्डवेअर खरेदी (डेस्कटॉप, प्रिंटर, सर्व्हर, युपीएस व dex, 
टॅबलेट, स्कॅनर, इन्व्हर्टर, Precision cooling system, 
Cable, Printer cartage/Tonner refilling, printers 
पार्टस, दुरूस्ती व नव्याने खरेदी, Pen drive, Hard disk 
ड्‌. 


३०.०० 


३०.०० 


कनेक्टिव्हिटी-आयुक्‍्ताळलय स्तरावरील नेटवर्किंग, 
बीएसएनएल कनेक्टिव्हिटी आगाऊ देयके, ब्रॉड बॅण्ड सेवा 
देणेसाठी Wi-fi Router बाबत देयके, firewall खरेदी, 
समांतर लीज्ड लाईन सुविधा खरेदी व तद्‌नुषंगिक साहित्य 
खरेदी 


२६.५० 


94.20 


कृषि विभागाचे विकसित आज्ञावली Cloud Platform वर 
स्थलांतरीत करणेबाबत प्रलंबित देयके अदा करणे तसेच 
नवीन क्लाऊड सेवा खरेदी करणे, क्लाऊड व्यवस्थापन 
करणे करिता तांत्रिक मनुष्यबळ सेवाशुल्क अदा करणे इ. 


५७.०० 


५७.०० 


6५ 


आय टी सल्लागार व तांत्रिक मनुष्यबळ सेवा 


900,00 


६८.३२ 


a 


महा-अँग्रीटेक प्रकल्प अंतर्गत MRSAC, Nagpur स्तर 


१३६.८१ 


१३६.८१ 


एकूण 


९९१ 


५८५.१६ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह -०६२१/प्र.क्र. ९३/१४-ओ 


२. या शासन निर्णयान्वये पुनर्वितरीत करण्यात आलेल्या निधी वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/ 
प्र.क्र.३०/२०१३/विनियमन, भाग-२, दि. १७/०४/२०१५ चे परिशिष्ट, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, 
भाग पहिला, उप विभाग-२ मधील अ.क्र. २७-अ नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१३११७३८४२७१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, SHRIKANT C 


ANDGE 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


प्रत- 


Ee) 


मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, 

मा.मंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई, 

मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा/ विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई, 

मा. राज्यमंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई, 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य , 

सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

संचालक (सर्वी, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

महाळलेखापाल१/२ (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर, 

वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

१०) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई/अधिदान व लेखा कार्यालय मुंबई, 

११) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा चौक, , मुंबई, 

१२) निवडनस्ती (१४-ओ) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


ok Se Se SS टे 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


